मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 
“Action Room to Reduce Poverty” या कक्षामार्फत 
२७ तालुक्यासाठी सूक्ष्म विकास योजना तयार 
करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई यांची 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- माविका-२०१८/प्र.क्र.७०/का.१४१८, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा: 


१. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.:- माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८ दि.१९.०७.२०११ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.:- माविका-२०१७/प्र.क्र.२९/का.१४१८ दि.२२.०१.२०१८ 


प्रस्तावना: 

उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.१ अन्वये सन २०११-१२ पासुन मानव विकास कार्यक्रम राज्यातील 
२३ जिल्ह्यातील १२५ तालुक्यांत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न वाढ या क्षेत्रांशी संबंधित 
विविध योजना निवडलेल्या १२५ तालुक्‍यांत राबविण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त संयुक्त WSs (United 
Nations) यांच्या सहाय्याने “Action Room to Reduce Poverty ” या नित्रयंण कक्षाची स्थापना केली आहे. 
सदर कक्षातर्फे १३ जिल्हयातील २७ तालुक्यामध्ये कौडल्य विकास व रोजगार निर्मितीच्या विशोष योजना 
राबविणे तसेच त्याकरिता विविध संस्था व यंत्रणांमध्ये समन्वय व सनियंत्रण करण्याचे काम करण्यात येणार आहे. 
यासाठी शाश्वत विकासाच्या (Sustainable Development) उद्दीष्टांच्या पुर्ततेच्या दृष्टीने राज्य शासनास सहाय्य 
व्हावे, म्हणून संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये निवडण्यांत आलेल्या १३ जिल्हयातील २७ तालुक्यामध्ये 
समाज आणि विविध जाती / जमातीच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर आधारित सर्वेक्षण आयोजित 
करणे व या तालुक्यांच्या सूक्ष्म विकास आराखंडा तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्थेची नियुक्‍ती करणे व 
सल्लागार संस्थेची सेवा घेण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत “Action Room to Reduce Poverty” या नित्रयंण कक्षाअंतर्गत 
महाराष्ट्रातील १३ जिल्हयातील २७ तालुक्यांसाठी सूक्ष्म विकास योजना तयार करण्यासाठी व समाज आणि 
विविध जाती / जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर आधारीत सर्वेक्षण करण्यासाठी “टाटा सामाजिक 
विज्ञान संस्था, मुंबई” यांची सल्लागार संस्था म्हणून नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.७०/का.१४१८ 


२. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था ,मुंबई व नियोजन विभाग यांच्यामध्ये या प्रयोजनासाठी सामंजस्य 
करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई यांनी खालील 
प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. : - 


e Rapid Assessment report on Current Baseline which includes: Conducting sample survey in 27 
blocks across 13 districts of Maharashtra, identified by the Action Room to Reduce Poverty. 

e Evaluation of Public Verification Exercise for Policy Evaluation 

e Institutional Mapping cross districts. 

e Preparing reports with inputs on interventions for the next phase in terms of District / Taluka 
Development Plans with KPIs for identified thematic areas with a major focus on Livelihood. 
This will be based on the complete data set. 

e Knowledge support for creating electronic systems and subsystems for data collection, analysis, 
MIS, monitoring and evaluation with Dashboards. 

e TISS SIA Cell will conduct the Training and Capacity Building workshops district wise and will 
be coordinated by core team members. 

e Preparing a strategy report of Action Room that details out the areas of interventions and its 
monitoring and evaluating framework. 


e Preparing Sustainable Development Goals reports for districts under evaluation 


३. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई यांना उपरोक्‍त प्रमाणे कार्यवाही करण्याकरिता सल्लागार 
सेवेकरिता रु.२,६८,१६,५७१.०० (रु. दोन कोटी अडुसष्ट लक्ष सोळा हजार पाचशे एकाहत्तर फक्त) इतकी 
रक्‍कम (जीएसटी सह) अदा करण्यांस मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे टप्पा निहाय निधी वितरीत करण्यात येईल.:- 


१) प्रकल्प मंजूरी ( Project Sanction) वेळेस ५०% 
निधी वितरीत | 2) माहिती संकलीत (Data Collection) केल्यानंतर २०% 
करावयाचे टप्पे ३) धोरण अहवाल (Strategy Report पूर्ण केल्यानंतर २०% 


) 
) 
) 
) 


४) सूक्ष्म विकास योजना अहवाल (Micro Development Plan Reports) पूर्ण 
झाल्यानंतर १०% 


४. उपरोक्तपरि.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई (Tata Institute of 
Social Sciences) यांना पहिल्या टप्प्याकरिता प्रकल्पाच्या किंमतीच्या ५०% इतकी रक्‍कम 
म्हणजेचरु. १,३४,०८,२८६ /- (रु. एक कोटी चौतीस लक्ष आठ हजार Vaal शाहाऐशी फक्‍त) वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.७०/का.१४१८ 


५. उपरोक्त खर्च हा “मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक 
योजनाअंर्तगत योजना, ०४ आयुक्त, औरंगाबाद, (०४) (09) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१) 
दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) ” या लेखाजीर्षाखाली प्रति वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


६. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई यांना परिच्छेद ४ मध्ये दर्शविल्यानुसार अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद यांनी करावी. 


७. हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८ 
दि.१९.०७.२०११ मधील मुद्दा क्रमांक ४ (vii) मधील तरतूदीनुसार, शासनाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०११८१११८४९२५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VUESING ११11111 अजा 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtt 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8f1 7: 5e2d7d4b6a8b 


FATTES | N G VASAVE ba99c51d275801bcdf1b, ‘VIJESING FATTESING VASAVE 
Date: 2019.01.19 11:09:07 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
BY सचिव » महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद. 

qo) असोसिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष,टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, देवनार फार्म रोड,मुंबई ४०००८८ 

११) निबंधक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था,देवनार फार्म रोड,मुंबई ४०० ०८८ 

१२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, 
धुळे, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, 
अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

१३) संचालक, SET व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


नको 


AD 


AN 


ee 


£33) 


S SS 
द 0. ७ व ७ 4. Se > >> 


won 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१८/प्र.क्र.७०/का.१४१८ 


१४) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (नवी मुंबई , नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती 
व नागपुर) 

१५) जिल्हा मानव विकास अधिकारी, जिल्हा मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, 
सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, 
वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली) 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन १४१८ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


